असा. ie. ८१. : रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर?साऊथ-२२९/२००६-०८ 


AR Ba 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


मंगळवार, जुलै ३९, २००७/श्रावण ९, शके १९२९ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल व्करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-अ 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम.व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जुलै २००७ 
अधिसूचना 


मोटार वाहन अधिनियम, १९८८. 

क्रमांक एमव्हीए. ०१९८/१३२३/प्र. क्र. ६३/परि-२.--मोटार बाहन अधिनियम, १९८८ (१९८८ 
चा GQ) याच्या कलम ९६ पोट-कलम (२) चे खंड (चौदा), (बीस) आणि (तेहतीस) याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्ब अधिकारांचा 
वापर करून, महाराष्ट्र मोटार बाहन नियम, १९८९ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाने पुढील नियम करण्याचे योजिले आहे. याद्वारे उत्त अधिनियमाच्या कलम २१२ च्या उप 
कलम (2) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वोच प्रसिद्ध करण्यात आलेले पुढील नियम करीत 
आहे :— 


१. या नियमांना, महाराष्ट्र मोटार वाहन (पहिली सुधारणा) नियम, २००७ असे म्हणावे. 


भाग चार-अ--९४ (३४६) , 
[ किंमत : रुपये ७.०० ] 


३४७ झमहाराष्ट्रशासन राजपत्र, असा., जुलै ३९, २००७/श्रावण ९, शके ९९२९ [भाग घार-अ 


२. महाराष्ट्र मोटार बाहन नियम, १९८९ (यात यापुढे ज्यांचा निदेश “ मुख्य नियम '* असा 
करण्यात आला आहे) यांच्या नियम ११९ मध्ये,- 
(क) शौर्षकामध्ये, “ भाडे मीटर ” या मजकुराऐवजी “ टॅक्सी मीटर *' हा मजकूर दाखल 

करण्यात येईल. 
(ख) “' भाडे मीटर ” या मजकुराऐवजी “ टॅक्सी मीटर * हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 


. मुख्य नियमांच्या नियम १३७ ऐवजी पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :--- 
“ १३७. इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल टॅक्सी मीटरं बसविणे,-- 

(९) ऑटोरिक्षासह नवीन मोटार केबला इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल deat tex बसविण्यात 

येईल. न 
(२) विभिन्न प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या अधिकारक्षेत्रात सध्या नोंदणीकृत असणाऱ्या 

मोटार कॅब किंबा ऑटो रिक्षासह कोणत्याही बर्गाच्या मोटार कॅबला इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल 

टॅक्सी मीटर बसविण्याचा दिनांक, राज्य शासनाकडून वेळोवेळी राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे 

विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल. ” 


au 


4 


. मुख्य नियमांच्या नियम १३८ मध्ये,--- 

(क) पोट-नियम (२) मध्ये, ' व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, मुंबई ” या 
मजकुराऐवजी “-बीरमाता जिजाबाई तंत्रविज्ञान संस्था, मुंबई '' हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल. 

(ख) पोट-नियम (३) मध्ये,“ व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, मुंबई '* या । 
मजकुराऐवजी “ बीरमाता जिजाबाई तंत्रविज्ञान संस्था, मुंबई ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल. र 

(ग) पोट-नियम (४) मध्ये, “ व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, मुंबई "या 
मजकुराऐवजी *“ बीरमाता जिजाबाई तंत्रविज्ञान संस्था, मुंबईकडून *' हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल. 


५. मुख्य नियमांच्या नियम १४० मध्ये, पोट-नियम (७) नंतर, पुढील पोट-नियम समाविष्ट 
करण्यात येईल :--- 

“ (ga) ऑटोरिक्षासह मोटार ae बसावबाबयाच्या प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल 
मीटरला (एकतर अंतर्गत मुद्रक (Hex) किंवा बाह्य मुद्रक (प्रिंटर) बसविण्यात येईल. असा 
मुद्रक प्रवासाची तारीख, वाहन क्रमांक, किलोमीटरमध्ये प्रवास केलेले अंतर, प्रवासाचा 
कालावधी ब प्रत्यक्ष भाडे असा तपशील असलेले मुद्रित बील देऊ शकेल.” 


आग EST] RTT TTA राजपत्र, असा., जुलै ३९, २००७/शत्रावण ९ शके ९९२९ axe 


६. मुख्य नियमांच्या नियम १४१ Fe, 

(क) पोट-नियम (१) मध्ये, * व्हिक्टोरिया" ज्युबिली टेविनिकल इन्स्टिट्यूट ” या 
मजकुराऐवजी “ बोरमाता जिजाबाई तंत्रविज्ञान संस्था, मुंबई, यांकडे ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल. 

(ख) पोट-नियम (२) मध्ये, “' व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट ” या 
मजकुराऐवजी “ वीरमाता जिजाबांई तंत्रविज्ञान संस्था, मुंबई *' हा मजकूर दाखल करण्यात 
.येईल. 

(ग) पोट-नियम (३) मध्ये, “ व्हिक्येरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूट ” या 
मजकुराऐवजी “' बीरमाता जिजाबाई तंत्रविज्ञान संस्था, मुंबई, मध्ये” हा मजकूर दाखल 
करण्यात .येईल. 

७. मुख्य नियमांच्या नियम ewe: मध्ये, पोट-नियम (१) मधील “व्हिक्टोरिया ज्युबिली 
टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमध्ये”' या मजकुराऐवजी '“ वीरमाता जिजाबाई तंत्रविज्ञान संस्था, मुंबई, 
मध्ये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

८. मुख्य नियमांच्या नियम १४३ मधील, पोट-नियम (१) मध्ये पुढील परंतुक जादा दाखल 
करण्यात येईल :-- 

“ परंतु, इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल टॅक्सी मीटर, औटोरिक्षासह मोटार कॅबच्या आतील 
बाजूस, चालकाच्या आसनाच्या डावीकडे बसविण्यात येईल. 

९. मुख्य नियमांच्या नियम १४८ Tea, 

(क) “ व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेबिनिकल इन्स्टिट्यूट ” या मजकुराऐवजी, *' वीरमाता 
जिजाबाई तंत्रविज्ञान संस्था, मुंबई, '' हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

(ख) खंड दोन मध्ये “ २० ” या आकड्याऐवजी, “ २५ ” हा आकडा दाखल 
करण्यात येईल. : 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


जी. war. गिल्ल, 
शासनाचे प्रधान सचिव. 


भाग चार-अ--९५ 


३४९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ३१, २००७/श्रावण ९, शके १९२९ -_," भिक्रे चारअ 
HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 30th July 2007 


NOTIFICATION 


Motor Veutcies Act, 1988. 

No. MVA. 0198/1823/CR-63/TRA-2,—In exercise of the powers conferred 
by clauses (xiv), (xx) and (xxxiii) of sub-section (2) of section 96 of the Motor 
vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and of‘all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra hereby makes, the following rules 


नदी 


further to amend the Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989, the same ~ 


having been previously published as required by sub-section (1) of section 
212 of the said Act, namely :— 


1. These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles (first 
amendment) Rules, 2007. 


, 2. In rule 119 of the Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989 
(hereinafter referred to as “the principal Rules”),— 


(a) in the title, for the words “fare meters” the words “taxi meters” 
shall be substituted ; 


(b) for the words “fare meters” wherever they occur in the rule, the 
words “taxi meter” ‘shall be substituted. 


8. For rule 137 of the principal Rules, the following rule shall be ~ 


substituted namely :— 


“137. Fitment of electronic digital taxi meter.—(1) A new motor cab 
including auto rickshaw shall be fitted with an electronic digital taxi 
meter. 


(2) In case of existing motor cabs, or any class of motor cabs 
including auto rickshaws, having fare meter and registered in the 
jurisdiction of different Regional Transport Offices, the date for fitment 
of new electronic digital taxi meter shall be as specified by the State 


Government, from time to time, by notification in the Official Gazette.” 


१&ग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., जुलै ३१, २००७/आ्रावंण ९, शके १९२९ ३५० 


4. In rule 138 of the principal Rules, / 

(a) in sub-rule (2), for the words “Victoria Jubilee Technical Institute, 
Bombay’ the words “Veermata Jijabai Technological Institute, Mumbai” 
shall be substituted. 


७) in sub-rule (3), for the words “Victoria Jubilee Technical Institute, 
Bombay’ the words “Veermata Jijabai Technological Institute, Mumbai” 
shall be substituted. 


(८) in sub-rule (4), for the words “Victoria Jubilee Technical Institute, 
Bombay” the words “Veermata Jijabai Technological Institute, Mumbai” 
shall be substituted. 


5. In rule 140 of the principal Rules, after sub-rule (7), the following 
sub-rule shall be inserted, namely :— 


“(7A) Every electronic digital meter to be fitted to a motor cab including 
the autorickshaw shall be either provided with an inbuilt printer or 
external printer which can print bill containing the particulars such as 
the date of journey, vehicle number, distance travelled in kilometer, 
duration of journey and actual fare”. 


6. In rule 141 of the principal Rules,— 

(a) in sub-rule (1), for the words “Victoria Jubilee Technical Institute” 
the words “Veermata Jijabai Technological Institute, Mumbai” shall be 
substituted. 


(6) in sub-rule (2), for the words “Victoria Jubilee Technical Institute’ 
the words “Veermata Jijabai Technological Institute, Mumbai” shall be 
substituted. 


(c) in sub-rule (3), for the words “Victoria Jubilee Technical Institute” 
the words “Veermata Jijabai Technological Institute, Mumbai” shall be 
substituted. 


7. In rule 142 of the principal Rules, in sub-rule (1), for the words 
‘Victoria Jubilee Technical Institute” the words “Veermata Jijabai 
Technological Institute, Mumbai” shall be substituted. 


ie 


३५१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा. जुलै ३१, २००७/श्राबण २, शके १९२९ न [wrest 
8. In rule 148 of the principal Rules, to sub-rule (1), the following 


: proviso shall be added, namely :—— 


“Provided that, the electronic digital taxi meter shall be fixed 
inside the motor cab including the autorickshaw at left side of the 


driver's seat.” 
9. In rule 148 of the principal Rules,— 


(a) for the words “Victoria Jubilee Technical Institute” the wards 
“Veermata Jijabai Technological Institute, Mumbai” shall be substituted. 


७) in clause II, against entry “For re-tests”, for the figures “20” the 
figures “25” shall be substituted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


. G. S. GILL, 
-Principal Secretary to Government. 


शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई 


4 


, तात्साळ/ अधिसचना कळ. : Wee ०१९८/१३२३/सो.आर.३६/परि-२ 


STRAT गृह विमान, नंत्रालय, मुंबई - goo ०३२. 
दिनांक : ४_ऑॉगस्ट, Boos. 


प्रति, 
प्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर खंडपीठ. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व बिभागोय आयुक्त, 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सह परिबहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व उप परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व जिल्हा दंडाधिकारी. 
सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रबंधक, मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरण, मुंबई. 
सर्व पोलीस आयुक्‍त, 
सह पोलीस आयुक्‍त (बाहतूक), मुंबई. 
सर्व पोलीस अधिक्षक. 
सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
सर्व उप प्रादेशिक परिबहन अधिकारी. 
faut ब न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (पोल-८), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Pret: महाराष्ट्र Mer वाहन नियम, १९८९ मधील 


नियम १३७ मध्ये सुधारणा करणे. 
टॅक्सी / ऑटोरिक्षांना डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक 


मीटर बसविणे सक्तीचे करणे. 

उक्त निषयाबाबतची अधिसूचना दि. ३०.७.०७ शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-अ मध्ये 
प्रसिध्द करण्यात आलो आहे. शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचनेच्या मराठी व इंग्रजी प्रती सोबत 
पाठविण्यात येत आहेत. सदर अधिसूचना जनतेच्या माहितीकरिता कार्यालयातील सूचना फलकावर लाबण्यात 
याबी व बिबिध प्रसिध्दी माध्यमांव्दारे अधिसूचनेस प्रसिध्दी देण्यात याबी. तसेच सदर अधिसूचना राज्यातील सर्व 
टॅक्सी ब ऑटोरिक्षा चालक / मालक संघटना यांनाही पाठविण्यात याबी ब अधिसूचनेप्रमाणे तात्काळ 
अंमलबजावणी करावी. 

त्तसेच सदर शासन राजपत्राच्या प्रती आपल्या परिक्षेत्रातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालये, तालुका 
न्यायालये यांनाही पाठविण्यात याव्यात. 

pr 
(शहाजहान मुलाणी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


